उपजिल्हा रुग्णालय कंधार, जिल्हा 
नांदेड ५० खाटांवरुन १०० खाटांमध्ये 
श्रेणीवर्धन करण्याबाबत मान्यता प्रदान 


करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२१/प्र.क्र.१४७/आरोग्य-४ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 
दिनांक : ०२ जून, २०२२. 


वाचा:- 

9) शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१९७/आरोग्य-४,दि.१८/०९/२०२० 

२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक आआसे/कक्ष-३/ 

टे-७/ उजिरु कंधार नांदेड श्रेणी १०० ला.मं.३९/जा.क्र.१०६०८-९/२१, दि.२४.०६.२०२१. 

प्रस्तावना:- 

उपजिल्हा रुग्णालय कंधार,जिल्हा नांदेड ५० खाटांवरुन १०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धन 
करण्याबाबत मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासंदर्भात पुढील प्रमाणे निर्णय 
घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपजिल्हा रुग्णालय कंधार,जिल्हा नांदेड ५० खाटांवरुन १०० खाटांचे श्रेणीवर्धन 
करण्याबाबत मान्यता देण्यात येत आहे. सदर श्रेणीवर्धीत १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयासाठी 
बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५३०१८१३५९४२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK NIVARTTI (६५0१६ 
D E E PA K DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou= LTH DEPARTMENT, p 
ste 
25. 


39a26dd429d5be80 


NIVARTTI  : 
KENDRE 0011: om 
(दी. नि. केंद्रे) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


7418343990)7146670। 


प्रत, 

महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) /लेखा व अनुज्ञेयता,मुंबई/ नागपूर. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा ),आरोग्य सेवा, पुणे. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 


Cc ww A 0 


/4FB3: FBB2509 
‘C6E3887BOAADF, cn=DEEPAK 


0032, 


/८33 


शासन निर्णय क्रमांकः श्रेणीवर्धन-२०२१/प्र.क्र.१४७/आरोग्य-४ 


६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 

७. जिल्हा aed चिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, नांदेड. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

९.निवडनस्ती( आरोग्य-४) 


